भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
पदोन्नतीने पदस्थापना... 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१५१९/प्र.क्र. ३७२/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २० मार्च, २०२० 


संदर्भ:- ११पोळीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ ची दिनांक २१.०१.२०२० रोजीची बैठक व 
त्यानुषंगाने मंडळाने केळेली शिफारस 
२) शासन आदेश,गृह विभाग क्र.आयपीएस २७१९/प्र.क्र.१२७/पोल-१, दि.१५.०५.२०१९ व 
दि.२४.०५.२०१९ 


शासन Sea: 

भारतीय पोळीस सेवेतील सन २००२ च्या तुकडीतील खालील नमुद पोलीस उप 
महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपैकी श्री.एम.के.भोसळले,भापोसे वगळता उर्वरित अधिकाऱ्यांना विशोष 
पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर संदर्भाधीन क्र.२ येथे नमूद आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. आता खालील नमुद सर्व अधिकाऱ्यांना विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर 
नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
२. महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (ड) (२) च्या तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने सदर अधिकाऱ्यांची विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर 
(Pay Matric, Level-98) खालील प्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | भापोसे अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 

। १. _ | श्री.रविद्र शिसवे सह पोलीस आयुक्त, पुणे हहर 

२. । श्री.डी.वाय.मंडलिक विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य गुन्हे अभिलेख शाखा, 
गु.अ.वि. पुणे 

3. श्री.एम.एम.रानडे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, 
अमरावती 

४. _श्री.पी.व्ही.देशपांडे संचालक, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी,पुणे 

५. | HVA AS विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मुख्य दक्षता अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई 


३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आदेशानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही 
करावी व त्यांनतर संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या पदावर रुजु होऊन याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१५१९/प्र.क्र. ३७२/पोल-१ 


४. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००३२०१४३४३११९२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने essences 
ushar Vasant ७५ 


2.5.4.20=19¢6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e8918 
118634069a6cc7a22b9F, 


Mahajan ieee 
(तुषार महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

८. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, पुणे हहर, नागपूर हहर व सोलापूर हहर 

९. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव US बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई 

१२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य गुन्हे अभिलेख शाखा, गु.अ.वि. पुणे 

१३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती 

१४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर 

१५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मुख्य दक्षता अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई 
१६. संचालक, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी,पुणे 

१७. पोळीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली 

१८.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

१९. संबंधित अधिकारी/ कार्यालये (पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई यांच्या मार्फत) 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, पुणे, सोलापूर व नागपूर 

१७.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


